विद्युत दरात देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी मे.लोटस 
इंडस्ट्रीज,सांताक्रुझ,मुंबई या यंत्रमागधारक ग्राहकांस 
सन- २०२४-२५ (लेखाशिर्ष २८०१५५८१) रु.५,७१,९१५) 
इतका निधी रोखीने वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टॅरिफ-२०२४/प्र.क्र.९०/ऊर्जा-३, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १०सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:-१. शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.टेरीफ- २००८/प्र.क्र.१४/ऊर्जा-३,दि.२६/०२/२००८. 
२.शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४१/ऊर्जा-३,दि. ३१/०१/२००९. 
३.शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.टॅरीफ-२०२३/प्र.क्र.८९/ऊर्जा-३, दि.०६/०२/२०२४. 
४.मुख्य विद्युत निरिक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र.जा/मुविनि/विजकर शाखा/ ३/(३)/८९९/ २०२४,दि.२२/ ०५/२०२४. 
५.शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५/०७/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यातील यंत्रमागधारकांना शासनामार्फत वीजेच्या दरात 
सवलत देण्यात येते. या सवलतीपोटी देय असलेली रक्‍कम संबधित अनुज्ञप्ती धारकांमार्फत यंत्रमाग 
धारकांना परत केली जाते. यंत्रमाग धारकांना वीज दरात सवलत योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरिता लेखशिर्ष २८०१५५८१ खाली रू.८००.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली 
आहे. 


सदर अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी रु.४९०.२० कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीला 
समायोजनाने वितरित करण्यात आला असून आता उर्वरित अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी 
वित्त विभागाच्या प्राप्त मान्यतेने मे.अदानी shade! लि. मुंबई यांचे वीज ग्राहक असलेले मे. 
लोटस इंडस्ट्रीज,सांताक्रुझ,मुंबई. या यंत्रमागधारक ग्राहकांस दि.०१/१०/२०२३ ते ३१/०३/२०२४ या 
कालावधीत विद्युत दरात दिलेली सवलतीची रक्‍कम रू.५,७१,९१५/- (रू.पाच लक्ष एकाहत्तर हजार 
नऊडी पंधरा रूपये फक्त) रोखीने वितरित करण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन निर्णय :- 

यंत्रमाग धारकांना वीज दरात सवलत योजनेतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता 
अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांचे वीज ग्राहक असलेले 
मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई या यंत्रमागधारक ग्राहकांस (ग्राहक क्र.१०२६९७२९५) 
दि. ०१/१०/२०२३ ते ३१/०३/२०२४ या कालावधीत विद्युत दरात दिळेळी सवळतीची रू.५,७१,९१५/- 
(रू.पाच लक्ष एकाहत्तर हजार नऊडी पंधरा रूपये फक्त) रक्‍कम रोखीने वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयानव्ये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०२४/प्र.क्र.९०/ऊर्जा-३, 


३. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४ 
वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार,(०१) वीज दरात सवलत (०१) (०२) यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दर 
सवलत, (सर्वसाधारण)(कार्याक्रम) (२८०१५५८१) ३३, अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ 
करिता मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचेकडून आहरित करुन, ती रक्‍कम मे. अदानी 
इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई यांचे मार्फत मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई, या यंत्रमागधारक 
ग्राहकांस अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून डॉ.गौरी पाटील, कार्यासन 
अधिकारी (उर्जा-३) आणि “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून श्री. नारायण श्री. कराड, उप सचिव (उर्जा-३) 
उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.त्यांनी 
सदर मजूर झालेली रू.५,७१,९१५/- (रू.पाच लक्ष एकाहत्तर हजार नऊडऱे पंधरा रूपये फक्त) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन मे. लोटस इंडस्ट्रीज,सांताक्रुझ,मंबई यांचे 
नावे स्वतंत्ररीत्या आरटीजीएस द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ अर्थ-३,दि. २५/०७/२०२४ च्या परिपत्रकातील 
सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील अटीची पूर्तता होत आहे. तसेच अनुक्रमांक १ ते ८ 
मधील अटीं लागू होत नसल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
६. या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरित करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 
प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. सदर देयक हे wala असून,वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
क्र.२२९/२०२४/व्यय-१६,दि.०३/०९/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार सदर निधी रोखीने वितरित 
करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०९१०१५५६५०६९१० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NARAYAN 
SHRIKRISHNA KARAD ८. 


(ना.श्री. कराड) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


—O 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) , यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मा. मंत्री,यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. विरोधीपक्ष नेता ( विधानसभा व विधानपरिषद) मुंबई-३२यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई.-३२ 


AD 


AV 


oc 
ws 2 oS > YS > >> 


o~ 
wes 


£39) 


S 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०२४/प्र.क्र.९०/ऊर्जा-३, 


९) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई.-३२ 
qo) अपर मुख्य सचिव,(ऊर्जा) उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय,मुंबई.-३२ 
११) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय 
इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबुर (Ga), मुंबई-४०००७१. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई देविदास लेन, एसव्हीपी रोडच्या 
बाजुला देविदास टेलिफोन एक्सरचेंज,बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४००१०३. 
१३)मे.लोटस इंडस्ट्रीज, व्हिला, वेस्ट अँव्हेन्यू रोड विजय बँक tra एक्सचेंज डिपार्टमेंट, सांताक्रुझ 
(पश्चिम), मुंबई- ४०००५४ 
१४) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय 
इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व, मुंबई-४०००७१. 
१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
१६) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
१७)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 
) 
) 


१८)अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई. 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

20) कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२०. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
२१. ऊर्जा-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


